प्रधानमंत्री गती शक्‍ती योजनेच्या Technical 
Nodal Unit वर तांत्रिक अधिका-यांचे 
नामनिर्देशान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०७२२/प्र.क्र.५६/बंदरे-२ 


मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ जुले, २०२२ 


संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव, उद्योग व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय यांचे अ.जा. पत्र क्र. 
D.O.IDC-2021/C.R. 538/1-14 दि. ५ जुले २०२२. 


शासन परिपत्रक 


केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गती हकती योजना सुरु केली असून सदर योजनेत पायाभूत सुविधा 


प्रकल्पांसाठी एकत्रित नियोजन व अंमलबजावणी सुकर व्हावी याकरिता १६ मंत्रालयांमध्ये डिजीटल 


मंचाद्वारे समन्वय साधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


MIDC या नोडल एजन्सी मार्फत राबविला जात आहे. 


प्रधानमंत्री गती Bed योजनेच्या Technical Nodal Unit वर परिवहन व बंदरे या विभागाच्या 


प्रकल्पांसाठी तांत्रिक अधिकारी म्हणून पुढील अधिका-यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नाम व पदनाम भुमिका 

ह ० श्री. राजेश कुमार जायसवाल, तांत्रिक अधिकारी 
व्यवस्थाकीय संचालक, महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर | (MRIDC शी संबंधित रेल्वे 
डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. विषयक बाबी) 

2. विशेष कार्य अधिकारी, ted कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय | रेल्वे विषयक बाबी 

= क॑. संजय शर्मा, तांत्रिक अधिकारी 


मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 


(बंदर विषयक बाबी) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०७२२/प्र.क्र.५६/बंदरे-२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०७१३१२३२०१८०२९ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208c0 
273473e9c24d7: 


ICode=400032, 
KA M B L E rialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C6953 1FAFES3ABFCAC 
9AB809231BD295B40EBE2, ‘NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2022.07.13 12:34:38 +05'30' 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१ अपर मुख्य सचिव, उद्योग व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


3) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. 


४) FA कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 


५) मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 


६ अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


७ सह सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे स्वीय सहायक 


८ निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


